महाराष्ट्र शासन 

तात्काळ क्रमांक : वैखप्र १११६/प्र.क्र.१५/१६/परिचर्या 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार (७वा मजला), 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०१८. 


विषय :- वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती 
श्रीमती कुसूम मुरलीधर जाधव, अधिपरिचारीका, श्री.छत्रपती शिवाजी 
महाराज सर्वोपचार रूग्णालय, सोलापूर 


संदर्भ :- १) संचालनालयाचे क्र.संवैशिवसं/वैखप्र/जाधव/सोलापूर/७४५/ ग- 
४/२०५, दिनांक ०३.०२.२०१८. 
२) शासन ज्ञापन, समक्रमांक दिनांक २३.०३.२०१६. 


शुध्दीपत्रक :- 
उपरोक्त विषयाबाबतचे संदर्भ क्र.१ येथील पत्रानुसार केलेली विनंती विचारात घेऊन संदर्भ 
क्र.२ येथील शासन ज्ञापनातील परिच्छेद क्र.८ मध्ये वरील बाबींवर होणारा खर्च “सन २०१५-१६” या 


ऐवजी “सन २०१८-१९” असे वाचावे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११०११४३८१८४३१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dattatraya 
Ekanath 
Ghanavat 


(द.ए.घनवट) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
अधिष्ठाता, श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रूग्णालय, सोलापूर 
यांचेकडे श्रीमती कुसूम मुरलीधर जाधव, अधिपरिचारीका यांनी सादर केलेल्या वैद्यकीय खर्चाच्या 
प्रतिपूर्ती संदर्भातील मूळ कागदपत्रासह पुढील योग्य त्या कार्यवाहीस्तव सादर. 
प्रती - 
१. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
२. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, सोलापूर. 
४. श्रीमती कुसूम मुरळीधर जाधव, अधिपरिचारीका, श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार 
रूग्णालय, सोलापूर 
५. निवडनस्ती (परिचर्या). 


